वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ताम्हिणी वन्यजीव 
अभयारण्य, ता.मुळशी, जि.पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम २०२२/प्र.क्र.१०६/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २९ मे, २०२३ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-मकोनि-१०००/प्र.क्र.४४/०५,कोषा-प्र.५, 
दि. ०४.०१.२००६. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- संकिर्ण-१००९/प्र.क्र.२६/कोषा प्र-५, 
दि.२४.०६.२००९. 
3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांच्या कार्यालयाचे 
पत्र क्र.कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.०७/१४०/२०२२-२३, दि.३०.०८.२०२२ व दि.२९.१२.२०२२. 


प्रस्तावना - 

शासनाच्या वन विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची वेतन व भत्यांची देयके फेब्रुवारी- 
२००६ पासून इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कोषागारातून पारित करण्याबाबत वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधिन दि.०४.०१.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार महाराष्ट्र 
कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधील नियम १३ नुसार व नियम १५(३) नुसार विभागातील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांची यादी महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविण्यात येते. यानुसार वेळोवेळी निर्गमीत 
केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या याद्या प्रसिध्द करण्यात 
आल्या आहेत. 

त्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी त्यांच्या 
संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ताम्हिणी (प्रादेशिक), ता.मुळशी, जि.पुणे यांना 
पुर्वीपासून असळेळा आहरण व संवितरण सांकेतांक क्रमांक तोच कायम ठेऊन वनपरिक्षेत्र अधिकारी, 
ताम्हिणी वन्यजीव अभयारण्य, ता.मुळशी, जि.पुणे यांना त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन, व भत्त्याची देयके पारीत करण्यासाठी तसेच इतर क्षेत्रीय कामकाजाकरीता आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने वनपरिक्षेत्र 
अधिकारी, ताम्हिणी वन्यजीव अभयारण्य, ता.मुळशी, जि.पुणे या पदनामास "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ 
येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन पुढील पदास वित्त विभागाच्या दि.०४.०१.२००६ 
रोजीच्या शासन निर्णयानूसार त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्याची देयके पारीत 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२२/प्र.क्र.१०६/फ-२ 


करण्यासाठी तसेच इतर क्षेत्रीय कामकाजाकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 


येत आहे :- 

अ. वनवृत्त कार्यालयाचे नावा | आहरण व संवितरण | मुख्यालय जवळचे उपकोषागार 

क्र. अधिकारी घोषित ठिकाण कार्यालयव 

करावयाचे पदनाम सांकेतांक क्र. 
| उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, | ताम्हिणी, | मुळशी (पौड) (२२०९) जिल्हा 
पुणे ताम्हिणी वन्यजीव | जि.पुणे | पुणे 

अभयारण्य, सांकेतांक क्र. २२०९-०११२०० 
ता.मुळशी, जि.पुणे 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौसं. क्र.१०३/२०२३/को प्र-५ दि.२१.०४.२०२३ नुसार वित्त 


विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५२९१३१३२२९११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S H A S H | KA N T EN oe cOVENT OF HAMAR co REVENUE AND 


2.5.4.20=7758c9864cf1670025528d0f8295820e2d7 1c6518bdb28c306e 
.df53f4f3b2, postalCode=400032, st=Maharasht 


N A N D ) KU M A R B H | S E INumber=91 0F8E3526B23D65BC6301A7BOE6B5C053D962D0C6C3 
DFE78A381EBA96E3C003, cn=SHASHIKANT NANDKUMAR BHISE 
3 : 


(artic भिसे) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर. 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे. 


(यांना कळविण्यात येते की, आहरण व संवितरण सांकेतांक तोच ठेवण्या संदर्भात त्यांनी 
संचालनालय लेखा व कोषागार कार्यालयाशी संपर्क साधावा) 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ 


नागपूर. 
(यांना विनंती करण्यात येते कि, महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधील नियम १५ (२ व 
१५ (३) नुसार उपरोक्त अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्याची पुढील कार्यवाही करावी.) 


. संचालक, लेखा व कोषागार, संचालनालय, मुंबई. 
. वरीष्ठ लेखा कोषागार अधिकारी, नागपूर / मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२२/प्र.क्र.१०६/फ-२ 


९. सहसंचालक, (तांत्रिक) लेखा व कोषागार, मुंबई. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. वित्त विभाग, कार्यासन कोषा. प्र-५, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (फ-२), महसूल व वन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


